जळगाव येथे ५० विद्यार्थी waar क्षमतेचे 
शासकीय दंत महाविद्यालय व 
रुग्णालय सुरू करण्याकरीता 
sda पद निर्मिती करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-४३२३/प्र.क.४७७/वैसेवा-०४ 
९वा मजला, गो. ते. रुग्णालय आवार, ळोकमान्य टिळक मार्ग, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १३ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, area निर्णय 
क्र.एमईडी२०१६/प्र.क्र.१८५/१६/ शिक्षण १, दिनांक ११ मे,२०१७ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
डिएमईआर-१२०१९/१५७/२०२२- इडीयु दि.१३.०५.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा विचार करता जळगाव जिल्हा तुलनेने वैद्यकीय सुविधा 
उपलब्ध करण्यामध्ये मागासलेला असल्यामुळे जळगाव येथे एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुल 
निर्माण करण्याकरीता केंद्र शासनाच्या, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा 
परिषद, केंद्रीय होमिओपॅथी परिषद, भारतीय दंत परिषद व महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्या 
अनुषंगिक मान्यतेच्या अधीन राहून जळगाव येथे नविन शासकीय एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुल 
(Medical Hub) निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. सदर संकुलामध्ये १०० विद्यार्थी 
प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय आयुर्वेद 
महाविद्यालय, ५० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय दंत महाविद्यालय,५० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे 
शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय आणि yo विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय भौतिकोपचार 
महाविद्यालय सुरु करण्यास , तसेच या संकुलांतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयास संलग्नित ५०० खाटांचे 
रुग्णालय, आयुर्वेद महाविद्यालयाशी संलग्नीत १०० खाटांचे आयुर्वेद रुग्णालय व होमिओपॅथी 
महाविद्यालयाही Port २५ खाटांचे होमिओपॅथी रुग्णालय सुरु करण्यास शासनाने 
दि.११.०५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. दि.११.०५.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार जळगाव येथे १०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास 
संळलग्नीत ५०० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी आवश्यक बांधकाम, पद निर्मिती व वेतनावरील 
खर्च, यंत्रसामुग्री उपकरणे खरेदी, यंत्रसामुग्री देखभाल, आवर्ती खर्च व बाहयस्त्रोत खर्चास मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


देण्यात आलेली आहे. जळगाव येथे प्रस्तावित नविन शासकीय एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुल 
(medical Hub) मध्ये शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाकरीता देखिल शासनाने मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. सध्या राज्यात तीन ठिकाणी अनुक्रमे मुंबई, छ.संभाजीनगर व नागपूर येथेच शासकीय 
दंत महाविद्यालय व रुग्णालय कार्यरत आहेत. उत्तर महाराष्ट्र विभागात सध्या एकही शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय उपलब्ध नसून जळगाव लगतच्या धुळे, नाशिक, अहमदनगर तसेच 
बुलढाणा, अमरावती या पश्चिम विदर्भातील जिल्हयातील दंत आजाराने पिडीत असलेल्या रुग्णांना 
माफक दरात तसेच अद्ययावत दंत उपचार उपलब्ध करुन देण्यासाठी जळगाव येथे शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय सुरु करणे आवश्‍यक असून सदर महाविद्यालयास दि.११.०५.२०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. शासकीय दंत महाविद्यालय व 
रुग्णालयाकरीता राष्ट्रीय दंत परिषदेच्या मानकानुसार वर्ष निहाय, आवश्यक पदमिर्निती आवश्‍यक 
असल्याने आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांच्या सदंर्भ क्र.०२ च्या पत्रान्वये 
सादर केल्यानुसार शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव करीता आवश्यक असलेल्या 
पदांच्या पदनिर्मितीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
जळगाव येथे ५० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेच्या शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी 
विवरणपत्र "अ" नुसार गट-अ ते गट-क मधील नियमित १५९ पदे , गट ड मधील 
बाह्यस्रोताद्वारे ६३ पदे आणि विद्यार्थी ८१ पदे अशी एकुण ३०३ पदे ४ टप्प्यात निर्माण 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेली प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ टप्प्यातील पदे टप्पा 
निहाय मंजूर होणार असून, प्रथम वर्षाबाबतची पदे तात्काळ निर्माण होतील व उर्वरीत 
द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ टप्प्यातील पदे प्रती संबंधित वर्षात निर्माण होतील. 
२) सदर पदांच्या वेतनाकरीता संस्था निहाय लेखाशिर्ष व आहरण संवितरण संकेतांक 
मंजूर करून घेण्यात यावे. 
३) पुढील टप्प्यांच्या वेतनाची तरतूद संस्थेच्या प्रती वर्षीच्या अर्थसंकल्पिय अंदाजपत्रकात 
करण्यात यावी. 
४) पुढील टप्प्यांच्या पदांचा समावेश प्रतीवर्षी अस्थायी पदांच्या मुदतवाढ प्रस्तावात 
करण्यात यावा. 
२. sae निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९४/आपुक , दि.२६.०६.२०२४ 
आणि अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२२/आपुक , दि.०९.०७.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१३१५५६१०१७१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHANKAR 
SHAN KAR TRYAMBAK JADHAV 
TRYAMBAK Date: 2024.08.14 16:06:04 
+05'30' 
JADHAV Adobe Reader version: 11.0.10 
(शंकर जाधव) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२) मा.सभापती , महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
३) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६) मा.बिरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
७) मा.बिरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई, 
८) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९) प्रधान सचिव(वै.शि.) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई, 
१०) आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 
११) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 
१२)सह संचालक (दंत), वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन, मुंबई, 
१३) संचालक, शासकोय मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई, 
१४) कुलसचिव, महाराष्ट आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ , नाशिक (५ प्रती), 
१५)जिल्हाधिकारी, जळगाव, 
१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१७)जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव, 
१८) अधिष्ठाता, शासकोय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय,जळगाव, 
१९) सर्व अधिष्ठाता, शासकोय दंत महाविद्यालये, 
२०)निवडनस्ती, वैसेवा-४. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


शासन निर्णय क्र. एलईसी-४३२३/प्र.क.४७७/वैसेवा-०४, दि.१३ ऑगस्ट,२०२४ चे सहपत्र शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव या संस्थेकरिताचे पदनिर्मितीबाबतचे 


विवरणपत्र -अ 
प्रथम | व्दितीय | तृतीय | चतुर्थ 
अ.क्र. । पदाचे नाव वेतनश्रेणी एकूण 
वर्ष । वर्ष वर्ष वर्ष । 
वर्ग-१ 
१४४२००-२१८२०० 
षि अधिष्ठाता न षि ष्र ED Ea al 
(Academic Level १४) 
प्राध्यापक १४४२००-२१८२०० 
२ प्राध्यापक । 2 Ea 8 षि & 
(Academic Level १४) 
१३१४००-२१७१०० 
३ सहयोगी प्राध्यापक i 2 2 9 Eg pn 
(Academic Level 93A) 
एकूण 4 2 baa हिं १८ 
वर्ग-२ 
सहाय्यक प्राध्यापक ५७७००-१८२४०० 
8 सहाय्यक प्रा' न १३ १३ Ee q | ३७ 
(Academic Level १०) 
षु दंतठाल्यचिकित्सक 
5 एस-२०- ५६१००-१७७५०० (शि हि ie | ee ra 
& प्रशासकीय अधिकारी एस-१५- ४१८००-१३२३०० lege i 58 | ra ea Eee. 1 
8 संशोधन सहाय्यक एस-१५- ४१८००-१३२३०० Ge (ea शि Ieee ea 
ig जीवरसायनशास्त्रज्ञ एस-१५- ४१८००-१३२३०० शि 1-3. Le | शत ॥ "क. 
एकूण २५_ | १३ १२ ies] ५० 
वर्ग-३ 
९ कार्यालयीन अधिक्षक एस-१४- ३८६००-१२२८०० Ea [a | [a= शि 8 
| वरिष्ठ सहाय्यक एस-१३- ३५४००-११२४०० ३ ee | L we [esl षु 
} a | वरिष्ठ लिपिक एस-८- २५५००-८११०० ३ २ २ Lee ८ 
१२ | कनिष्ठ लिपिक एस-६- १९९००-६३२०० nial 4 4 4 २५ 
48 लघुलेखक (निम्नश्रेणी) एस-१५- ४१८००-१३२३०० 2 ke en eed 2 
१४ ae PH-40- 22200-82 २ र 3 
दततत्रज्ञ -१०- 28200-82300 २ २ २ Ea a 
१५ ia आरोग्यक एस २ 
दंत आरोग्यक -८- २५५००-८११०० शि जि re eal 3 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


१६ | महिला वसतिगृह अधिक्षक एस-१०- २९२००-९२३०० “टे शिक Feel fea शि वा 
१७ | ग्रंथपाल एस-१४- ३८६००-१२२८०० हि rae ra el a 
१८ | सहाय्यक ग्रंथपाल एस-१०- २९२००-९२३०० eae Le | eal Fa l अ. i 
| प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ एस-१३- ३५४००-११२४०० sil za [ Sea ea 3 
२० | प्रयोगशाळा सहाय्यक एस-७- २१७००-६९१०० el eae ra [eee 3 
२१ | अधिपरिचारिका एस-१३- ३५४००-११२४०० 8 3 3 2 १२ 
२२ | सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका | एस-१६- ४४९००-१४२४०० a | ei ea Len ra 
२३ | वैद्यकीय समाजसेवक 'एस-१४- ३८६००-१२२८०० ee | ray | Lae | be a 
२४ | औषधनिर्माता एस-१०- 28200-82300 चि Lad Le | ma Let 
२५ | ज्ञारिरिक निदेशक एस-१४- ३८६००-१२२८०० हत ze Lei es हिर छा 
२६ । क्ष-किरण तंत्रज्ञ एस-१३- ३५४००-११२४०० हि Lend Lal eel 2 
२७ । विजतंत्री एस-८- २५५००-८११०० taal ze Le ae! 2 
Re कलाकार एस-१०- २९२००-९२३०० हड च Ea Es | ti 
२९ । छायाचित्रकार एस-१०- २९२००-९२३०० षि es Ral el 1 ei 
३० | नळ कारागीर एस-६- १९९००-६३२०० हिं ra हि le] शिश 
is सुतार एस-६- १९९००-६३२०० lee Le | [el Ea L अ. |] 
३२ | वाहनचालक एस-६- १९९००-६३२०० दि za [a | aa 2 
| वाहनचालक-नि-स्वच्छक एस-६- 998 00-§ 3200 el | | Esl a 2 
= शास्त्रक्रियागृह सहाय्यक एस-५- १८०००-५६९०० ह्शिं bee] La] La L el 
एकूण ४२ | ao २१ ११ | ९१ 
विद्यार्थी पदे वेतनश्रेणी 
४२ | चिकित्सालयीन सहाय्यक चालू pee le तता १६ १५ | =] ० | 
चाळू दराने महागाई भत्ता ३१ 
४३ | आंतरवासिता ातहातिता तत Ea ० | [| Yo 
रु.१८०००/- Yo 
एकूण १६ १५ rset Yo ८१ 
नियमित :विद्यावेतन एकूण शि ra ra ६१ २४० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


विवरणपत्र ब (बाह्यस्रोताद्वारे) 
अ.क्र. | पदांचे नाव प्रथम | व्दितीय | तृतीय | चतुर्थ एकूण 

= aw | वर्ष ay ay Se 
४५ | मुकादम २ Ea शि fo | 2 
४६ | उद्वाहनचालक हिं fee a za 2 
४७ | संग्रहालय परिचर | शिक शि ra =a 
४८ । परिचर रि re टू ¥ 20 
४९ | पहारेकरी 4 8 षु fo | १४ 
yo | सफाईगार-नि-सेवक & 4 षु fo | १६ 
५१ | सफाईगार 2 2 2 2 ८ 

एकूण | २४ | १२ २० Lo | &3 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


